प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांच्या कार्यालयातील ४ राजपत्रित 
अस्थायी पदे दि.०१.०९.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक :- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६७/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३ /योजनेत्तर /प्र.क्र.१/१९-२०/१०२, दि.०२.०९.२०२१ 
२) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.५६/फ-४, दि.१६.०३.२०२२ 
3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१८.०८.२०२२ 


शासन निर्णय :- 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांच्या कार्यालयातील ४ राजपत्रीत अस्थायी 
पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत संदर्भ क्रमांक-२ येथीळ शासन निर्णयान्वये 


मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांच्या कार्यालयातील ४ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास सादर 
केला आहे. 


३. उक्त परिस्थितीत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांच्या कार्यालयातील ४ 
अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-अ प्रमाणे) दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर मंजूरी वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२ मधील अटी व शार्तीच्या अधिन राहून 
देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ महसूल व वन विभागाने संदर्भाधिन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये 


निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६७/फ-४ 


४. सदरहू पदावर होणारा खर्च हा खाली नमुद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व 


त्याखालील सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर या कार्यालयातील पदे 


प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 
गौण शीर्ष ००१ संचालन व प्रशासन 
०१ संचालन व प्रशासन 
उपशीर्ष (09)(09) मुख्य वनसंरक्षक (२४०६ 0022) 


५. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६ /प्र.क्र.८ /१६ /आ.पु.क., 
दि.१८.०८.२०२२ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२६१३३८५४९९१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by VINAYAK SHASHIKANT JAKHALEKAR 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
VINAYAK SHASHIKANT हाणा ०००००० 


" अ" JAKH ALE KAR pseudonym=74F0E3B5861 7F3A42D160E23E461C5362EF8CA44, 
सोबत :- विवरणपत्र "अ [ct टण री 
जाखलेकर) 13:41:23 +05'30' 
(वि.श.जाखळलेक 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति:- 


) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
) सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) ब-१ कार्यासन, फ-२ कार्यासन, फ-८कार्यासन, फ-७ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६७/फ-४ 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक:- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.ई६७/फ-४, 


दि.२६.०९.२०२२ 
विवरणपत्र "अ' 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांच्या कार्यालयातील २०२२-२०२३ मध्ये दि.०१.०९.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२३ पर्यत पुढे चालू ठेवण्यात आलेली राजपत्रित अस्थायी पदांची यादी. 


पदांचे नाव 


वनसंरक्षक (हेड 
ऑफ फॉरेस्ट फोसी 


प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक 
(उत्पादन व 
व्यवस्थापन ) 


अप्पर प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक 
(संधारण) 


प्रशासकीय 
अधिकारी 


अस्थायी 
पदांची 
संख्या 


केद्र शासनाकडील अधिसूचना क्र-१६०१६/ 
२००२/ AIS(II)/A, दि.१७.४.२००२ अपर प्रधान 
मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन) या 
पदाची श्रेणीवाढ झासन अधिसूचना 
क्र.एएफओ-२०११/ प्र.क्र.६३/एफ-७, 
दि.१९.४.२०११ अन्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(उत्पादन व व्यवस्थापन) sel करण्यात 
आलेली आहे. 


केद्र शासनाकडील अधिसूचना क्र.१६०१६/ 
२००२/ AIS(II)/A, दि. १७.४.२००२, मुख्य 
वनसंरक्षक (संधारण) या पदाची श्रेणीवाढ 


शासन अधिसूचना क्र.आयएफएस-२०११/ 
प्र.क्र.१६५/ एफ-७, दि.१६.६. २०११ अन्वये 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) अशी 
करण्यात आलेली आहे. 


शा.नि.म.व.व.वि.क्र.एफडीएम 
४५८२३/९३०८९/फ-४ 


दि.१०.६.१९८३ 


RRKKKREREKEERERK 


यावर्षी ज्या 
शासकीय आदेशान्वये पुढे चालू 
ठेवली होती त्याचा क्रमांक 
आणि दिनांक 


०२/२०/प्र.क्र.६७/फ-४, 
दि.१६.०३.२०२२ 


शा.नि.क्र.एफएसटी- 
०२/२०/प्र.क्र.६७/फ-४, 
दि.१६.०३.२०२२ 


शा.नि.क्र.एफएसटी- 
०२/२०/प्र.क्र.६७/फ-४, 
दि.१६.०३.२०२२ 


शा.नि.क्र.एफएसटी- 
०२/२०/प्र.क्र.६७/फ-४, 
दि.१६.०३.२०२२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


